अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व / 
विनंती बदळलीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११८/प्र.क्र. ३२/का.१४२७ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : २२ जून, २०१८ 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) नुसार अर्थ 
व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील खाली नमूद 
अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना 
स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
सध्याचे कार्यालय 
(१) (२) (३) 
7 श्री. वा. ब.काळे, सहसंचालक (प्रशिक्षण), 
सह संचालक, मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी 
प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व संचालनालय, मुंबई 
सांख्यिकी संचालनालय, पुणे (विनंतीनुसार ) 
२. श्रीमती सु.सु.अय्यर , सहसंचालक, 
सह संचालक , प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी 
प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व संचालनालय, पुणे 
सांख्यिकी संचालनालय, नवी मुंबई | (श्री.वा.ब.काळे यांच्या बदलीमुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
(विनंतीनुसार ) 


2. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा कार्यभार अन्य 
अधिकाऱ्याकडे सोपवून त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच कार्यमुक्‍तीनंतर संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी बदली केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११८/प्र.क्र.३२/का.१४२७ 


3. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी 
तात्काळ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याज्ी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत 
करण्याची कार्यवाही सात दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित 
कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास 
सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत 
ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई व शासनास पाठविण्यात 
याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमखांची राहील. 


४. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी Tact करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त 
केल्याबाबतच्या व रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 


uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२१११२२२५२६१६ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pradnya 5 Mahale 
p fa d Nn ya S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Planning Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=31¢8683f52ccbefd97bce49983c4151d2cafic 
M a h a | e 185c657ea855ac85f31e5f681e, cn=Pradnya S Mahale 
Date: 2018.06.22 17:38:10 +05'30' 
(प्रज्ञा महाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/ नागपूर. 

२. मा. मुख्यमंत्री/ मा. मंत्री नियोजन)/ मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी (सवी, 

४. विभागीय आयुक्त (सवी, 

५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

६. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सर्व) 

८. उप आयुकत (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, (सर्वी 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा ठाणे / पुणे 

१०. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


